महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास मिळणाऱ्या सवलत मृल्यांची 
प्रतिपर्ती व शासनास देय असलेल्या 


प्रवासी कराच्या रु.१४६.१२ कोटी रकमेचे 
पुस्तकी समायोजन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी-०२२३/प्र.क्र.८६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी  ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, 
दिनांक २० जुन, २०००. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ०८१४/प्र.क्र.४७८/परि १, दिनांक ४ जुले, २०१५. 
३) शासन शुध्दीपत्रक्र क्रमांक : एसटीसी-०८१४/प्र.क्र.४७८/परि-१, दि.०८.०९.२०१५. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२७/२०२२/विनियम, 
दि.१२.०१.२०२३. 
५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प. महामंडळ यांचे पत्र क्र.राप/ 
लेखा/नोंदणी/४२८, दि.१७.०२.२०२३ चे पत्र. 
गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एसटीसी-०२२३/प्र.क्र.८६/परि-१, दि.३०.०३.२०२३ 


mM 
~ 


प्रस्तावना :- 


महामंडळाने विविध सामाजिक घटकांना प्रवासी भाड्यात fesear सवळत मुल्यापोटी 


येणाऱ्या खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा १७.५ 


टक्के या दराने प्रवासी कराची रक्‍कम शासनास अदा करण्यात येते. संदर्भाधिन क्र.१ येथील 


दि.२०.६.२००० च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रवासी करातील १२ टक्के प्रमाणे येणारी रक्कम 


शासनास अदा करावी व उर्वरित ५.५ टक्के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या 


स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असा 


धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील दि.०४.०७.२०१५ च्या 


शासन निर्णयान्वये प्रवासी करातील १० टक्‍के दराने येणारी रक्‍कम भांडवली अंडादानाच्या 


स्वरुपात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास पुस्तकी समायोजित करावी व उर्वरित ७.५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२२३/प्र.क्र.८६/परि-१ 


टक्के प्रवासी कराची रक्‍कम शासनाने महामंडळास देय असलेल्या सवळत मुल्याच्या 


प्रतिपुर्तीपोटी पुस्तकी समायोजित करावी, असा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. 


संदर्भाधिन क्र.४ येथील पत्रान्वये उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन 


महामंडळ यांनी प्रवासी कराचे सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी पुस्तकी समायोजन 


करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्याअनुषंगाने प्रवासी कराचे सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी 


पुस्तकी समायोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून शासनास देय प्रवासीकर रु.१४६.१२ 


कोटी इतकी रक्‍कम सवलत मुल्यांच्या प्रतीपुर्तीपोटी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


२. सदर खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून 


भागविण्यात यावा आणि सदर रक्कम गृह विभाग, मागणी क्रमांक "बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, 


वाहनांवरील कर, (00) 009, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना 


- परिवहन आयुक्त (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३-अर्थसहाय्य या ळेखाशिर्षाखाली 


सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी खर्च दर्शवून ही रक्‍कम ००४२, माल व उतारुंवरील कर, ००, 


१०६ मालाच्या स्थानिक प्रवेशावरील कर, (09) करवसूली, (०१) (०२) उतारुंवरील करापासून 


मिळालेल्या जमा रकमा (००४२ ००६२)" या लेखाशीर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने प्रवासी 


करापोटी जमा दर्शवून, पुस्तकी समायोजित करण्यात यावे. सदरचे सहायक अनुदान हे 


fesard आहे. 


३. वरीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यास परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 


प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी असलेले 


लेखाधिकारी यांनी सदर रक्कमेचे पुस्तकी समायोजन करण्याची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-०२२३/प्र.क्र.८६/परि-१ 


४. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६५/२०२३/व्यय-८, 


दि.२४.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& ह 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०३१३२२०८९५२९ 


असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by SARIKA MENDHE GANVIR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=355d3 1d0cf7bf8d02352945a1 1a765b0f536fe ladfdofffaaad 


6f9dd87f3d76b, 


0064९ 
A N V | R serialNumber=D50DB68513E91376BA0547B675FDF1B1F3E1AB7210 
G j ॥ 


46013C8F2C377536F96AC5, cn=SARIKA MENDHE GANVIR 


Date: 2023.04.03 13:27:34 +05'30 


(सारिका मेंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
महाव्यवस्थापक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ 
मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


( 
( 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
( 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


. महाळेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

. संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११/साऊ), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. 
१५. 


गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती/कार्यासन परि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


